शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, धाराशिव या संस्थेकरीता 
कौशल्य व उद्योजकता विभाग आणि 
जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील 
जागा उपलब्ध करुन घेणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२२७/प्रशा-२ 
गो. ते. संकुल इमारत, ९ वा मजला 
लोकमान्य टिळक मार्ग, नवीन मंत्रालय, मुंबई Yoo ००१. 
तारीख: २७ ऑक्टोबर २०२३ 


वाचा:- 


) वैद्यकीय शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: एमईडी-२०१९/प्र.क्र.१८४/१९/शिक्षण-१, 
दिनांक १७.०१.२०२१. 

) जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांचे पत्र जा.क्र:ः२०२३/महसूल/एलएनडी/सीआर-१३७, दिनांक 
०६.०७.२०२३. 


प्रस्तावना :- 

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखाली धाराशिव येथे १०० विद्यार्थी 
प्रवेशा क्षमतेचे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्यास संलग्नित ४३० रुग्णखाटांचे रुग्णालय 
स्थापन करण्यास दिनांक २७.०१.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर 
महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकाची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. 
राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकानुसार शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकरीता एकाच ठिकाणी 
किमान २० एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. त्याकरीता जलसंपदा विभागाच्या ताब्यातील ३.०० 
हेक्टर आर जागा आणि कौडल्य व उद्योजकता विभागाच्या ताब्यातील ९.६४ हेक्टर आर जागा उपलब्ध 
करुन देण्याची विनंती संबंधित विभागास केली असता, जलसंपदा विभागाने त्यांच्या ताब्यातील ३.०० 
हेक्टर आर जागा उपलब्ध करुन देण्यास सहमती दर्शविली असून कौडाल्य व उद्योजकता विभागाने 
त्याच्या ताब्यातील जागा मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने जागा उपलब्ध करुन घेता येईल असे अभिप्राय 
दिले आहेत. त्यानुसार सदर प्रस्ताव मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक १६.०९.२०२३ रोजीच्या बैठकीसमोर 
ठेऊन त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. मा. मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेनुसार उपलब्ध झालेली 
जागा झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेस वाटप करण्याची बाब विचाराधिन होती. 
त्यानुसार खालीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय:- 


Ee) 


AD 


राष्ट्रीय sages आयोगाच्या मानकांची पूर्तता करण्याच्या अनुषंगाने शासकीय वैद्यकीय 
महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेस कौशल्य व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील औद्योगीक 
प्रशिक्षण संस्था, धाराशिव या संस्थेच्या ताब्यातील “प्रपत्र-अ” मध्ये नमुद गट नं. ३६६/१, ३६६/२, 
३६६/३, ३६६/४, ३६६/५ व ३६६/६ मधील एकूण ११.९९ हेक्टर आर जागेपैकी खुली असलेली ९.६४ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२२७/प्रशा-२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ 


हेक्टर आर जागा आणि जलसंपदा विभागाच्या अधिपत्याखालील पाटबंधारे विभाग, धाराशिव या 
संस्थेच्या ताब्यातील “प्रपत्र-ब” मध्ये नमुद गट नं. ३६७/१, ३६७/२, ३६७/३ व ३७८ मधील एकूण ६.०५ 
हेक्टर आर पैकी खुली जागा ३.०० हेक्‍टर आर जागा मा. मंत्रीमंडळाच्या मान्यतेने वैद्यकीय शिक्षण 
विभागाच्या अधिपत्याखाळील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेस उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. 


प्रपत्र-अ 
(कौशल्य व उद्योजकता विभागाच्या अधिपत्याखालील जागा) 


अ.क्र. स.नं. । ७/१२ | ७/१२ प्रमाणे मालकी विभागाचे नाव । मालकी क्षेत्र | बांधकाम  । खुले क्षेत्र 
वरील हे.आर. झालेले क्षेत्र 
एकूण 
क्षेत्र हे. 
आर 
ia] ३६६/१ | ३.४४ | प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, | २.९६ २.३५ हे. | ९.६४ 
२ ३६६/२ | १.२९ | धाराशिव १.२९ आर हे.आर. 
३ ३६६/३ | १.७१ १.७१ 
४ ३६६/४ | १.७२ १.३२ 
षु ३६६/५ | १.७० १.२७ 
& ३६६/६ | 3.88 ३.४७ 
प्राचार्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, धाराशिव नावे असलेले एकूण | ११.९९ २.३५ हे. | ९.६४ 
क्षेत्रफळाचा तपशिल आर हे.आर. 
प्रपत्र-ब 
(जलसंपदा विभागाच्या ताब्यातील जागा) 
अ.क्र स.नं. ७/१२ ७/१२ प्रमाणे मालको | मालकी क्षेत्र | बांधकाम  । खुले क्षेत्र 
वरील विभागाचे नाव हे.आर. झालेले क्षेत्र 
एकूण क्षेत्र 
हे. आर 
| ३६७/१,२,३ | ११.२५ पाटबंधारे विभाग, धाराशिव । ६.०५ ३.०५ ३.०० 
व ३७८ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२२७/प्रशा-२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ 


३. महसूल व वन विभागाच्या दिनांक ०८.०९.२००८ च्या शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार प्रथमत: 
कौडाल्य व उद्योजकता विभागाच्या अखत्यारितील जागा व जलसंपदा विभागाच्या अखत्यारितील जागा 
संबंधित विभागांनी महसूल विभागास प्रत्यार्पित करण्याची कार्यवाही तात्काळ करावी. तसेच महसूल 
विभागाने सदर दोन्ही जागा झासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव या संस्थेस हस्तांतरित 
करण्याची कार्यवाही करावी. 

8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२७१४५२४१२५१३ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by MAHADEO GIRDHARI 
D 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. MAHADEO = 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=0477d837dcOb00fc2cbd45d17d07c62 
5¢3417378f97d493a8a277faa29f65459, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=C1 DO8CFDEE92DA209D709F54 


JOGDAND ७५५ 
(म. गि. जोगदंड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
७. विरोधी पक्षनेते, विधानपरिषद/ विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, विधानभवन, मुंबई. 

मा. मंत्री (वै. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
९. महालेखाकार - १/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र,मुंबई/ नागपूर. 
१०. अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. अपर मुख्य सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. अपर मुख्य सचिव, कौशल्य व उद्योजकता विभाग. 
१३. आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई. 
१४. जिल्हाधिकारी, धाराशिव. 
१५. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, संचालनालय, मुंबई. 
१६. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, धाराशिव. 
१७. प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धाराशिव. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वैशिवि-२०२३/प्र.क्र.२२७/प्रशा-२, दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२३ 


१८. कार्यकारी अभियंता, पाटबंधारे विभाग, धाराशिव 
१९. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
२०. निवडनस्ती (प्रशा-२). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


